महाराष्ट्र शासन 


तत्काळ क्र.संकीण-२०१८/प्र.क्र.२१३/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३.०१.२०१९ 


प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती या कार्यालयातील “उप 
सचिव” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
मंत्रालयीन उप सचिव यांचेकडून इच्छुकता मागणी. 
महोदय/ महोदया, 
राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती या कार्यालयातील “उप सचिव” हे पद 
मंत्रालयीन उप सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 


२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, राज्य माहिती आयोग 
अमरावती खंडपीठ, अमरावती या कार्यालयातील “उप सचिव” या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी 
इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील उप सचिवांची नावे, त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय 
अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तप्ीळ (कालावधी, विभाग, 
पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे 
दि.१०.०१.२०१९ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील start रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी 
इच्छुक नसल्यास निरंक असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


ee सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०१०३११४७१०११०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला विश्वासू, 


Gajanan 2. 


जि 
2 
& 


hi 
597 3b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5c1ed41 


. ada8a 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e36 
himrao Gurav यानी 


(ग.भि.गुरव) 
सोबत- वैयक्तिक माहितीचे विवरणपत्र अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत, 
निवड नस्ती, कार्या.१४. 


झासन पत्र क्रमांकः संकीण-२०१८/प्र.क्र.२१३/का-१४ 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ial अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ | Fad दायित्वे सादर केळी आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते ees “ग्रतिंनियुक्‍तीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
7 संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
णं प्रतिनियुकक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


